राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
वैधानिक विकास मंडळाची ९ पदे दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- आस्थाप २०१७/८२/प्र.क्र.३१(भाग-२)/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- आस्थाप 
२०१७/८२/प्र.क्र.3१/२०-अ, दि.१७.०२.२०२०. 
२) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक :- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/ 
१६/ आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२०. 
३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.३२/ 
का.१४२६, दि.११.०९.२०२० 
प्रस्तावना:- 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळाच्या ९ अस्थायी 
पदांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १७.२.२०२० अन्वये दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 

मंत्रिमंडळ निर्णय दि.२७.११.२०१४ नुसार, राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र 

वैधानिक विकास मंडळाना देण्यात आलेली मुदत दि.३० एप्रिल, २०२० रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यानंतरच्या 
मुदतवाढीबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. तथापि वैधानिक विकास मंडळाचे कामकाज सुरु असल्याने 
सदर ९ अस्थायी पदांना दिनांक १.९.२०२० ते दिनांक २८.२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत चा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळाच्या ९ अस्थायी पदांना 
खालील AeA नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक १.९.२०२० ते दिनांक २८.२.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या 


शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०१७/८२/प्र.क्र.३१(भाग-२)/२०-अ 


अ.क्र. | पदनाम व वेतनश्रेणी धं पदनिर्मितीचा शासन | दि. ३१.०८.२०२० | लेखाशिर्ष 
निर्णय व दिनांक पर्यंत पदे चालू 
ठेवण्याचा निर्णय 
Aa] 2 3 शा 4 द 
| राज्यपालांचे उप सचिव, १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. | शासन निर्णय, | २०१२, राष्ट्रपती, 
भाप्रसे क्र. आरएजे-१०९४/ | सामान्य प्रशासन | उपराष्ट्रपती, 
Level of Pay Matrix ३९१/प्र.क्र.२५/९४/ विभाग, क्रमांक:- | राज्यपाल, संघराज्य 
12 २०-अ, आस्थाप- क्षेत्राचे प्रशासक, 
दि.३१.०३.१९९४ २०१७/८२/ (०३) राज्यपाळ / 
प्र.क्र.३१/२०-अ, संघराज्य क्षेत्र 
दि. १७.०२.२०२० । प्रशासक 
(०९०) सचिवालय 
(00) (०१) सचिवालय 
(भारित) (अनिवार्य) 
(२०१२ ०० १४) 
२. | उप संचालक (गट-ओ), १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-२० ५६१००- क्र. आरएजे-१००९/ 
१७७५०० ५७२/प्र.क्र.२७८/०९/ 
२०-अ, दि.२.१२.२००९ 
३. | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-१५ ४१८००- क्र. आरएजे-१०९४/ 
१३२३०० ३९१/प्र.क्र.२५/९४/ 
२०-अ, 
दि.३१.०३.१९९४ 
१ सहायक लेखाधिकारी| १ | area निर्णयसा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(गट-ब),  म.वि.ले.से. क्र. आरएजे- 
एस-१५ ४१८००- १०९४/९८०/प्र.क्र.७९/ 
१३२३०० ९४/२०-अ, 
दि.२४.१०.१९९४ 
५. | सहाय्यक १ | शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०८ २५५००- क्र. आरएजे- 
८११०० १०९४/३९१/प्र.क्र.२५/ 
९४/२०-अ, 
दि.३१.०३.१९९४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०१७/८२/प्र.क्र.३१(भाग-२)/२०-अ 


लिपिक-टंकलेखक शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०६ : १९९००- क्र. आरएजे-१०९४/ 
६२३२०० ३९१/प्र.क्र.२५/९४/२० 
-अ, दि.३१.०३.१९९४ 
वाहन चाळक शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०६ : १९९००- क्र. आरणएजे-१०९४/ 
६३२०० प्र.क्र.३२/९४/२०-अ, 
दि.२४.०१.१९९४ 
शिपाई शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०१ :  १५०००- क्र.आरएजे-१०९४/ 
४७६०० ३९१/प्र.क्र.२५/९४/२० 
-अ, दि.३१.०३.१९९४ 
एकूण पदांची संख्या | ९ 
२. सदर पदांवर होणारा खर्च उपरोक्त परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद पदासमोर स्तंभ ६ मध्ये 


दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२/२०२०/का.१४१६, दि.०७.०९.२०२० च्या अभिप्रायाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१५१७३२५८७१०७ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SATISH KARBHARI 
JONDHALE 


(सतीश जोंधळे ) 


सोबत :- परिशिष्ट सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
२. मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०१७/८२/प्र.क्र.३१(भाग-२)/२०-अ 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
. नियोजन विभाग, का.१४१६, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

र. 


कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


